दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
नुसार सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, 
औरंगाबाद या कार्यालयातील पदे 
दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१२६/२८ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक: २६ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा :- 

१) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 

२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-२०१९/ प्र.क्र.२५१/ 
दि.क.२, दिनांक १२.११.२०२० 

३) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दिनांक ०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना 

४ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक:दिव्यांग-२०१९/ प्र.क्र.२५१/ 
दि.क.२, दि. ०२.०२.२०२१ 

५) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. सैकवि-२०१६/प्र.क्र.३२/कार्या.२८, 
दिनांक ०२.०२.२०२१. 

६) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२६/कार्या.२८, 
दिनांक १५.०२.२०२१. 


शासन निर्णय:- 

दिव्यांग Baht हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम-३३ नुसार दिव्यांगांसाठी शासन 
सेवेतीळ पदांची पदसुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील 
दिव्यांगांसाठी पदे केंद्र शासनाच्या दिनांक ०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेनुसार सुनिश्चित 
करण्याबाबतच्या सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि.०२.०२.२०२१ च्या 
शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. केंद्र शासनाच्या दिनांक ०४.०१.२०२१ च्या 
अधिसूचनेन्वये सुनिश्चित केलेल्या पदांनुसार या विभागाच्या नियंत्रणाखालील सैनिकी सेवापूर्व 
शिक्षण संस्था, औरंगाबाद या कार्यालयातील गट अ ते ड संवर्गामधील पदे दिनांक १५.०२.२०२१ 
च्या शासन निर्णयान्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात आली आहेत. 


२. सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद या कार्यालयातील शारिरिक प्रशिक्षण 
निदेशक पदाची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या या भिन्न स्वरुपाच्या असून केंद्र शासनाच्या दिनांक 
०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगांसाठी पदे सुनिश्चित केलेल्या यादीमध्ये सदर पदे 
अंतर्भूत केलेली नाहीत. सबब, सदर पदांची दिव्यांगांसाठी पदे सुनिश्चित करण्यासाठी प्रस्ताव 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दिनांक १२.११.२०२० च्या शासन परीपत्रकान्वये 
गठीत तज्ञ समितीपुढे सादर करण्यात आला होता. सदर समितीच्या दि.२२.२.२०२१ रोजी 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१२६/२८ 


आयोजित बैठकीत तज्ञ समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, 
औरंगाबाद या कार्यालयातील शारिरिक प्रशिक्षण निदेशक या पदासाठी सोबतच्या परिशिष्ट अ 
प्रमाणे दिव्यांगांसाठी पदसुनिश्चिती करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता 
मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि. ०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या 
दि. ०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७९"१/५/.॥ीधीवा9890॥8.90/. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०११२१०४१२९०७ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar Deshmukh 
e ° ° DN: c=IN, o=G it Of Maha Gi 
Sarita Rishi Bandekar #*« 
2.5.4.20=! 
bbe899e390072c5, 
De S h inal 1 kh serialNumber=e40a063b6b4e8f59f9 1f350aa6fec292a55db5bf8829c6 
4d6c44e00a701cdaac, cn=Sarita Rishi Bandekar Deshmukh 
Date: 2021.03.01 12:18:27 +05'30' 


postal Maharashtra, 
a a7 ef841687ad2f15 1460b9ae8c9e4e2740 


(सरिता बांदेकर-देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा. मंत्री (माजी सैनिक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. राज्यमंत्री (माजी सैनिक कल्याण) मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. प्रधान सचिव व वि.चौ.अ.(१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण , आयुक्तालय, पुणे, 
१०. संचालक, सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद 
११. उप सचिव (कार्या.२८), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


परिशिष्ट अ 
सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद 


पदनाम शारिरिक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग | जबाबदा-या व कर्तव्ये 

शारिरिक S, ST, W, BN, KC, JU, | HH छात्रांचे दैनंदिन शारिरीक प्रशिक्षण व मैदानी खेळांचे आयोजन करणे, 

प्रशिक्षण CRL, CL, PP, MF, RW, छात्रांचे नियोजित वेळापत्रकाप्रमाणे खेळाचे सामणे घेणे, शारिरीक 

Best SE, H, C प्रशिक्षणाच्या निरनिराळ्या कवायतीचे व खेळांचे प्रात्यक्षिके करुन 
दाखविणे, लष्करी सेवा निवड मंडळाच्या परीक्षेसाठी शारिरीक व मैदानी 
कवायतीचे शिक्षण देणे. 

Abbreviations: 
Sr. No. | Abbreviation | Long Form 
1 HH Hard of Hearing 
Sr.No. | Abbreviation | Long Form Sr. No. | Abbreviation | Long Form 

1 5 Sitting | 68 CL Climbing 

2 ST Standing | 9 |PP | Pulling & Pushing 

3 W Walking 10 MF Manipulation with Fingers 

4 BN Bending 11 RW Reading & Writing 

5 KC Kneeling & Crouching 12 SE Seeing 

1 268 all JU Jumping 13 H Hearing 

yi CRL Crawling 14 C Communication 


